गुन्हे प्रकटीकरण शाखा, गुन्हा नोंद क्र.७९/२०१२ 
मधून उद्भवणा-या न्यायालयीन प्रकरणी विशेष 
सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त करण्यात 
आलेल्या अँड. श्री. उज्वल निकम यांना 
व्यावसायिक फो मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. एसपीपी २०१२/प्र.क्र. १०९/पोल-१० 
गृह विभाग, मंत्रालय, जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, ३० A मजला, कफ परेड, 
मुंबई-४०० ००५, दिनांक : १५ जानेवारी, २०१३. 


संदर्भ :- शासन अधिसूचना, विधी व न्याय विभाग क्र. एसपीपी-२०१२/ए.एस.९२/डी-चौदा, 
दिनांक ५.११.२०१२. 
शासन निर्णय :- दि. ९.८.२०१२ रोजी पल्लवी अथनू पुरकायस्था, रा. वडाळा या निष्पाप 
महिलेची, ती रहात असलेल्या इमारतीच्या सुरक्षा रक्षकाने हत्या केल्याप्रकरणी दाखल गुन्हे 
प्रकटीकरण शाखा, गुन्हा नोंद क्र.७९/२०१२ भादंविस कलम ३०२,४४९ (वडाळा टि.टि.पोलीस 
ठाणे, मुंबई येथे दाखल गु.्नो.क्र.१८१/२०१२) मधून उद्भवणा-या न्यायालयीन प्रकरणी शासनाच्या 
वतीने कामकाज पहाण्यासाठी अँड.श्री.उज्वल निकम यांची विधी व न्याय विभागाच्या वरील 
संदर्भाधीन दिनांक ५.११.२०१२ च्या अधिसूचनेन्वये विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती 
करण्यात आली आहे. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी काम पहाण्यासाठी त्यांना खालीलप्रमाणे फी मंजूर 
करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 
अ) प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फो - रु. २५,०००/- 


ब) विचार विनिमय फो (प्रतितास) - रु. ७,०००/- 
( कमाल मर्यादा प्रतिदिन रु. २५,०००/-) 


क) हॉटेल लॉजिंग व बोडींग प्रतिदिन - रु. ५,०००/- 


GA06.rtf Page 5 of 147 


र. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्‍त 
दर्जाहून कमी नाही अशा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे 
अतिरिक्त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी अँड. श्री.उज्वल निकम 
यांना अपरिणामकारक सुनावणी फी अनुज्ञेय असणार नाही. 

३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०८, 
राज्य मुख्यालय पोलीस (०२) (०१) शहर पोलीस आस्थापना - (२०५५ ००९७) - २८ व्यावसायिक 
सेवा या लेखाशिर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून मासिक निधी 


विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 


श. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.सीआर- ०८/१३/व्यय-७, 
दिनांक ५.१.२०१३ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
ष्‌. सदर शासन निर्णय राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला 


असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१३०११५१७०२१४६८२९ असा आहे. . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


3७८७) 


(वि. fa. दपके ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 

* पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

* महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १, मुंबई. 

* अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

* निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

* विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

* वित्त विभाग (व्यय- ७), मंत्रालय, मुंबई. 

०» अँड.श्री. उज्वल निकम, ४८ रामदास कॉलनी ,बॅरिस्टर निकम चौक, जळगाव. 
० निवड नस्ती (पोल-१०) 


D:06 Page 6 of 147 


